राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी 
प्रकल्प अंमलबजावणी अंतर्गत राज्यस्तरीय 
पेसा कक्षासाठी निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष - २२२५ डी ३६९). 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०८/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: -१४ सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का-१७, दि.२१.०४.२०१५ व 
दि.२०.०२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र. पेसाअ-२०१६/प्र.क्र.२३/पंरा-२,दि.१५.०७.२०१६. 
शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र. आविवि २०१७/प्र.क्र.३५/का-८,दि. ३१.०३.२०१७ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
५) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.पेसाअ-२०२१/ प्र.क्र.१३/ पं.रा.२. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने दि.२४.१२.१९९६ रोजी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्राचा विस्तार अधिनियम, १९९६ 
अधिसूचित केला आहे. मा.राज्यपाल महोदय यांच्या दि.३०.१०.२०१४ च्या अधिसुचनेनुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२१.०४.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील अनुसूचित 
क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेच्या ५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. 
तसेच ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१५.०७.२०१६ शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या 
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, १९९६ अंतर्गत पेसा नियम अंमलबजावणी जलद गतीने 
होण्यासाठी राज्यस्तरावर पेसा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. प्रकरणी संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये पथदर्शी प्रकल्प मंजुरी व संनियंत्रण समितीने सन २०१६-१७ मध्ये पेसा कक्षासाठी आदिवासी 
उपयोजनेतुन निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर पेसा कक्षाकरीता सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी आवश्‍यक खर्च भागविण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत ग्राम 
विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील प्रस्तावास वित्त विभागाने सहमती दर्शविलेल्या नुसार निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी मागणी क्र.टी-५, मुख्य ळेखाशीर्ष 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण अंतर्गत 
"आदिवासी कक्षामार्फत राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी प्रकल्प अंमलबजावणी " या योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या २५ टक्के मर्यादेत खालीलप्रमाणे रुपये ३७.५० लाख निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. क्र. योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष बाब क्र. सन २०२१-२२ मधील | सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीय तरतूद | करण्यात येत असलेली तूरतूद 
षि आदिवासी कक्षामार्फत राज्यातील । ३१-सहाय्यक १५०.०० ३७.५० 
अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी प्रकल्पाची अनुदाने 


अंमलबजावणी (२२२५ डी ३६९) (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.३७.५० लाख (अक्षरी रुपये सदोतीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतका निधी 
प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुदीचा 
उपयोग पेसा Haran संबंधित कार्यालयीन खर्च करण्यासाठी करण्यात यावा तसेच सदर खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

३. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत दिनांक २० जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१- 
२२ पासुन पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 4% अबंध निधी योजना जिल्हा योजनेंतर्गत वर्ग करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुषंगाने पेसा Harsha संबंधित १३ जिल्हा परिषदांशी समन्वय साधून "५% अबंध निधी" 
योजनेची अंमलबजावणी, सनियंत्रण तसेच योजनेची भौतिक व आर्थिक प्रगतीबाबत आढाव्याच्या अनुषंगाने 
आवश्यक कार्यवाही करावी. यासह संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये पेसा कक्षाकरीता 
दर्शविलेल्या कार्यविवरणानुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत 
आदिवासी विकास विभागास वेळोवेळी अवगत करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह 
पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८३/व्यय-१४, दि.५.०७.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०८१७११२६८५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 0 000 
ou=Tribal Development Department, 
Digam barro Seine edie 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
Aute Oe a eee od 
(रविद्र दि. औटे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव ,ग्रामविकास विभाग ,मंत्राळय ,मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


५. संचालक, राज्य (पेसा), राज्य पेसा कक्ष, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


६. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

७. जिल्हाधिकारी, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपुर, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, 
अहमदनगर, नांदेड, पुणे, पालघर व ठाणे. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपुर, 
नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, नांदेड, पुणे, पालघर व ठाणे. 

९. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सवी. 

१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३. ग्रामविकास विभाग (पंरा-०२), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (का.६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


